महालेखापाल (ले. व अ) - १, महाराष्ट्र , मुंबई यांच्या 
कार्यक्षेत्रात असलेल्या अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
आणि सर्व १५ जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी e-PPO, 
e-GPO, e-CPO प्रणाली कार्यान्वित करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रश्ा५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा : १.वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.सेनिवे २०१४/प्र.क्र.३६/सेवा-४, दि.२ जुले, २०१५ 


२.वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/प्र.क्र. ८३/कोषा.प्रज्ञा ५, दि.३०.१२.२०१५ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व वित्त विभागाकडील संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये 
सेवानिवृत्त होणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी आणि अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचारी यांची निवृत्तीवेतन प्रकरणे संबंधित कार्यालय प्रमुख यांचेमार्फत “निवृत्तीवेतन वाहिनी” 
या प्रणालीवर Online पध्दतीने व हस्तलिखित नमुने (Forms) भरून घेऊन सेवापुस्तकासह महालेखापाल 
(ले. व अ.) कार्यालय, मुंबई /नागपूर यांच्याकडे मंजुरीस्तत सादर करण्यात येतात. 
अशा निवृत्तीवेतन प्रकरणांच्या तपासण्या झाल्यानंतर महाळेखापाल कार्यालयाकडून निवृत्तीवेतन प्रकरण 
मंजूर होऊन निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश (PPO), उपदान प्रदान आदेश (GPO) आणि अंशराशीकरण प्रदान 
आदेश (CPO) तयार करुन त्यांच्या प्रती संबंधित कार्यालय प्रमुख, संबंधित निवृत्तीवेतनधारक यांना पोष्टाने 
व यथास्थिती अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई किंवा संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयास 
पोष्टाने किंवा हस्त बटवडयाने पाठविण्यात येतात. 


राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्याबाबतीत निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश (PPO) आणि अंशराशीकरण 
प्रदान आदेश (CPO) बृहन्मुंबई मध्ये अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथे तर इतरत्र संबंधित जिल्हा 
कोषागार कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर यथास्थिती सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तीवेतन 
शाखा) किंवा अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून पुढील प्रक्रिया पूर्ण केळी जाऊन 
उपदान वगळता अन्य देयके निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये तयार करून संबंधित निवृत्तीवेतन धारकास 
निवृत्तीवेतनाचे व निवृत्तीवेतनाच्या अंशाराश्ीकृत मूल्याचे प्रदान करण्यात येते. तर उपदानाचे प्रदान मात्र 
संबंधित व्यक्‍ती ज्या कार्यालयातून सेवानिवृत्त झाली, त्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यामार्फत केले जाते. 


शालेय शिक्षण विभागांतर्गत सेवानिवृत्त होणाऱया शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बाबतीत निवृत्तीवेतन 
प्रदान आदेश (PPO), अंशराशीकरण प्रदान आदेश (CPO) व उपदान प्रदान आदेश (GPO) बृहन्मुंबई मध्ये 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथे तर इतरत्र संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


Vi. 


Vil. 


यथास्थिती सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) किंवा अपर कोषागार अधिकारी 
(निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून पुढील प्रक्रिया पूर्ण केळी जाऊन देयके निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये 
तयार करुन संबंधित निवृत्तवेतनधारकास निवृत्तीवेतन, निवृत्तीवेतनाच्या अंशाराश्ीकृत मूल्य आणि उपदान 
याचे प्रदान करण्यात येते. 


महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या उपदान प्रदान प्राधिकारपत्राची (GPO) वैधता (Validity) एक 
वर्षाची असते. राज्य शासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांच्याबाबतीत बर्‍याच प्रकरणी आहरण व 
संवितरण अधिकारी उपदानाची देयके वेळेत अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई किंवा जिल्हा कोषागार 
कार्यालय किंवा उप कोषागार कार्यालय येथे सादर करीत नाहीत. काही प्रकरणी एक वर्षाच्या मुदतीत 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई किंवा जिल्हा कोषागार कार्यालय किंवा उप कोषागार कार्यालय येथे 
उपदान प्रदानाचे देयक सादर न केल्यास, अशी उपदान प्रदान प्राधिकारपत्रे पुनर्विधीग्राहय (Revalidation) 
करण्याकरीता महाळेखापाल कार्यालयास परत पाठविण्यात येतात. उपदान प्रदान प्राधिकारपत्रे 
पुनर्विधीग्राहय करण्याच्या प्रक्रीयेकरीता बराच कालावधी खर्ची पडत असून, त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकास 
उपदानची रक्कम प्रदान होणेस विलंब होतो. त्याचप्रमाणे महाळेखापाळ कार्यालयाकडील कामाचा ताण 
अनावऱ्यकरित्या वाढतो. तसेच संबंधितांकडून विलंबाने झालेल्या प्रदानाच्या पार्श्वभूमीवर व्याजाची मागणी 
केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


या पार्श्वभूमीवर सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या उपदानाच्या (DCRG) देयकांचे 
प्रदान संबंधित कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेमार्फत न करता ते शिक्षकांप्रमाणेच 
यथास्थिती सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) किंवा अपर कोषागार अधिकारी 
(निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये देयक तयार करून संबंधित निवृत्तीवेतन 
धारकास अधिदान व लेखा कार्यालय किंवा जिल्हा कोषागार कार्यालय यांचेमार्फत करण्यात आल्यास, 
निवृत्तीवेतन धारकास उपदानाची रक्‍कम प्रदान करण्यास आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे स्तरावर 
होणारा विलंब टाळणे शक्‍य होईल. तसेच देयकांविषयी सर्व माहितीचे निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये 
संस्करण झाल्यामुळे भविष्यातील संदर्भासाठी देखील माहिती सहज उपलब्ध होईल व उपदान प्रदान 
पध्दतीमध्ये एकसमानता राहील. 


शासकीय कामकाजामध्ये माहिती व तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या केंद्र शासन आणि राज्य 
शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय कामकाज अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टीने माहिती व तंत्रज्ञानाचा 
सुयोग्य वापर करून कामकाजात सुलभता, सुसूत्रता निर्माण करणे, सेवा जलदगतीने उपलब्ध करुन देऊन 
कार्यक्षमता वाढविणे इत्यादी बाबी अंर्तभूत आहेत. त्यास अनुसरून निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक लाभांच्या मंजूरी 
व प्रदानाच्या प्रक्रियेमध्ये अचूकता, पारदर्शकता व नियमितता येऊन निवृत्तीवेतन धारकांना अनुज्ञेय 
असलेली प्रदाने वेळेत व्हावीत यासाठी महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांचे सहमतीने व संचालनालय, लेखा 
व कोषागारे, मुंबई यांच्यामार्फत e-PPO, e-GPO, e-CPO प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. 
सद्यस्थितीमध्ये e-PPO, e-GPO, e-CPO कार्यप्रणाली अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथे प्रायोगिक 
तत्वावर सुरळीतपणे कार्यान्वित आहे. 


या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ विनाविलंब प्रदान 
होण्याच्या अनुषंगाने महालेखापाल (ले. व अ.) कार्यालय, मुंबई व नागपूर आणि अधिदान व लेखा 
कार्यालय, मुंबई आणि सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालयांत e-PPO, e-GPO, 8-970 कार्यप्रणाली सुरु 
करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


शासन निर्णय : 

१. महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यक्षेत्रांत्गत असलेल्या अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई व जिल्हा कोषागार कार्यालय ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, 
सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, या एकूण १६ कार्यालयांत 
महालेखापाल कार्यालय ( ले. व अ.)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडून निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश, उपदान प्रदान 
आदेश आणि अंशराशीकरण प्रदान आदेशाची मुद्रीत We (Physical Copy of PPO, GPO and CPO) 
दि. १ सप्टेंबर, 2023 पासून निर्गमित करणे बंद करून त्याऐवजी e-PPO, e-GPO, e-CPO निर्गमित करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच e-PPO, e-GPO, e-CPO च्या Digital Copy च्या आधारे अनुक्रमे 
निवृत्तीवेतन, उपदान आणि निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण यांचे प्रदान करण्यास देखील शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. e-PPO, e-GPO, e-CPO चे जतन, हस्तांतरण इ. सुधारित पध्दतीला देखीळ शासन मान्यता देण्यात 
येत असून, यापुढे या कार्यप्रणाळीचा अवलंब करणे अनिवार्य राहील. 


परंतु महालेखापाल (ले. व अ.-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेतील कार्यालयातून सेवानिवृत्त 
झालेल्या परंतू महालेखापाल (ले. व अ.)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरच्या (Other Accounting 
Circle ie. Nagpur and Other States) कोषागारातून निवृत्तीवेतन / कुटुंबनिवृत्तीवेतन घेणार असणाऱ्या 
निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे प्रचलित पध्दतीने मंजूर करून संबंधित 
कोषागारास / महालेखापाल कार्यालयास पाठविण्यात यावीत. 


२. दि. १ सप्टेंबर, २०२३ पासून पुढे उक्त परिच्छेद क्र. १ मधील परंतुकातील प्रकरणे वगळून अन्य प्रकरणी 
महालेखापाल कार्यालय ( ले. व अ.-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या निवृत्तीवेतन 
प्रकरणी e-PPO, e-GPO, e-CPO या इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात तयार करण्यात येतील. संबंधित कार्यालय प्रमुख, 
संबंधित निवृत्तीवेतन धारक, अधिदान व लेखा कार्यालय किंवा जिल्हा कोषागार कार्यालय यांना महालेखापाल 
कार्यालय (ले. व अ)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडून निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश (PPO), उपदान प्रदान आदेशा 
(GPO), अंशराशीकरण प्रदान आदेशा (CPO) यांची मुद्रित प्रत (Physical Copy/ Hard Copy) पाठविण्यात येणार 
नाही. त्या ऐवजी महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.) -१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडून तयार करण्यात आलेले e- 
PPO, e-GPO, e-CPO ची कार्यालयीन Digital Copy संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सेवार्थ 
आज्ञावली मधील लॉगीनमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई किंवा 
जिल्हा कोषागार कार्यालय यांच्यासाठीची e-PPO, e-GPO, e-CPO ची Digital Copy अनुक्रमे सहायक 
अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) किंवा अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांच्या 
“निवृत्तीवेतन वाहिनी प्रणाली”तील लॉगीनमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


३. तसेच निवृत्तीवेतन धारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारक यांचेसाठीही e-PPO, e-GPO, e-CPO ची Digital 
Copy निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमधील निवृत्तीवेतनधारकांच्या वैयक्तिक लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात 
येईल. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या सेवार्थ ळॉगिनमधीळ e-Library या टॅबमध्ये उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या e-PPO, e-GPO, e-CPO च्या PDF Copy ची मुद्रीत प्रत स्वाक्षांकित करुन संबंधित 
निवृत्तीवेतन धारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारक यांना उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. तसेच भविष्यात 
देखिल ज्या-ज्या वेळी संबंधित निवृत्तीवेतनधारक e-PPO च्या मुद्रित प्रतीची मागणी कार्यालयाकडे करील त्या- 
त्या वेळी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या सेवार्थ ळॉगिनमधीळ e-Library या टॅबमध्ये 
उपलब्ध करून दिलेली e-PPO च्या PDF Copy ची मुद्रित प्रत स्वाक्षांकित करुन संबंधित निवृत्तीवेतन धारक / 
कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारक यांना उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


४. उक्त कार्यपध्दतीस अनुसरून झालेय शिक्षण विभाग तसेच उच्च तंत्रशिक्षण विभागाने आपल्या 
विभागातील सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी यांच्यासाठी सेवानिवृत्ती प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास 
पाठविणे यासाठी “कस्टमाईज्ड सेवार्थ” (Customised Sevaarth) आज्ञावलीमध्ये आवश्‍यक ते विकसन तात्काळ 
करून घ्यावे. e-PPO, e-GPO, e-CPO प्रणाली विकसनाबाबत आवश्‍यक असल्यास, संचालनालय, लेखा व 
कोषागारे यांचे सहकार्य घ्यावे. 


५. महालेखापाल कार्यालय ( ळे. व अ. -१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत असलेल्या अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई व जिल्हा कोषागार कार्यालय ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, 
सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, या एकूण १६ कार्यालयांत 
दि. १ सप्टेंबर, २०२३ पासून पुढे सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उपदानाच्या (DCRG) 
देयकांचे प्रदान, संबंधित कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेमार्फत न करता ते यथास्थिती 
सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) किंवा अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) 
यांचेकडून निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावळीमध्ये देयक तयार करून, संबंधित निवृत्तीवेतन धारकास अधिदान व 
लेखा कार्यालय किंवा जिल्हा कोषागार कार्यालय यांचेमार्फत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि 
दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत महालेखापाल कार्यालय ( ले. व अ) -१, महाराष्ट्र , मुंबई यांनी निर्गमित केलेल्या 
उपदान प्रदान आदेशांचे प्रदान पूर्वीच्या प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल. 


परंतु महालेखापाल (ले. व A)-9, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेतील कार्यालयातून सेवानिवृत्त 
झालेल्या परंतू महालेखापाल (ले. व अ.)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरच्या (Other Accounting 
Circle i.e. Nagpur and Other States) कोषागारातून निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या बाबतीत मात्र 
उपदानाचे प्रदान पूर्वीच्या प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांच्याकडूनच करण्यात येईल. 


६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३२ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या 
तरतुदींस अनुसरुन शासनाला येणे असलेल्या रकमांची वसुली व समायोजन आवश्यकता असल्यास उपदानाच्या 
रकमेतून समायोजित करावयाच्या आहेत. याबाबतची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी उक्त नियमातील 
नियम १३३ आणि १३४ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या तरतुदींस अनुसरुन करावयाची आहे. उक्त नियमातील 
नियम १२३ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीस अनुसरुन निवृत्तीवेतन प्रकरण महालेखापाल 
कार्यालयास सादर केल्यानंतर संबंधित कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून शासनाला येणे असलेल्या रकमांची वसुली 
निदर्शनास आल्यास तिचे समायोजन उपदानाच्या रकमेतून करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी उक्त नियमांतील 
नियम १२४ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी कार्यवाही करणे 
अनिवार्य राहिल. 


७. त्याचप्रमाणे निवृत्तीवेतन प्रकरण पाठविल्यानंतर आणि उपदान प्रदान आदेशा निर्गमित होण्याच्या पूर्वी 
दरम्यानच्या काळात कार्यालय प्रमुखाद्वारे संबंधित निवृत्तीवेतन धारकास तात्पुरते उपदान मंजुर करुन त्याचे 
प्रदान करण्यात आल्यास यथास्थिती सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) किंवा अपर 
कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून उपदानाचे दूबार प्रदान होऊ नये यासाठी तात्पूरत्या 
उपदानाच्या प्रदानाबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी निवृत्तीवेतनधारकाच्या ओळख तपासणीच्या वेळेस 
उपरोक्त वाचा मधिल अनुक्रमांक २ येथे नमूद शासन निर्णयासोबतच्या नमुना- “ब' मध्ये अचूक तपशिल नमूद 
करणे अनिवार्य राहिल. सदर नमुना-“ब' वरील कार्यालय प्रमुखाची स्वाक्षरी मुंबई मधिल कार्यालयांच्या बाबतीत 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी आणि अन्य ठिकाणच्या कार्यालयांच्या बाबतीत संबंधित अप्पर कोषागार 
अधिकारी किंवा उप कोषागार अधिकारी यांनी प्रमाणित करुन दिलेली असणे आव्यक राहील. 


८. महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ)-२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या अंतर्गत असलेल्या जिल्हा कोषागार 
कार्यालयांस e-PPO, e-GPO, e-CPO कार्यप्रणाली सुरु करण्याच्या अनुषंगाने त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार दि. 
१ ऑक्टोबर, 2023 पासून नागपूर जिल्हा कोषागार कार्यालयामध्ये e-PPO, e-GPO, e-CPO प्रणाली 
प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


९.  6-०70, e-GPO, e-CPO च्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सुधारणा महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 
(निवृत्तीवेतन), १९८२ तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मध्ये यथावकाश सुधारणा करण्यात येतील. 


१०. e-PPO,e-GPO, e-CPO संदर्भात अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सोबतच्या परिशिष्ट-“१' मध्ये 
कार्यवाही व जबाबदारी ठरवून देण्यात येत असून, त्याप्रमाणे कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी, 
अधिदान व लेखा अधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी यांनी कार्यवाही करावयाची आहे. 


११. प्रस्तुत शासन निर्णय मा.महालेखापाल यांनी त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक Pension Misc./Ch- 
3/6120598/61142788, Date 14.08.2023 अन्वये, तसेच वित्त विभाग सेवा ४ कार्यासनाच्या अनौपाचारिक 
संदर्भ क्र.-८९/२३/सेवा-४, दिनांक ७.८.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०८२४१८०९५६९३०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DR RAJENDRA () ४५०५५५० 


ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b8e8c3a034acb70f1 6af6F81 c69ca038ff6f25fF78 
(00032, 


U TTA M R A O cfc9e6d815fd95b5367b07, postalCode=4( 
st=Maharashtra, 
serialNumber=37A42E 182BACE4C1 29ABBEB54E27836D 
32D401560638F644A547867205474EES, cn=DR 
G A D E KA R RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 
Date: 2023.08.25 12:47:52 +05'30° 
SI 4 राजेंद्र . गाडेकर — 
( डॉ. गाडेकर) 
शासनाचे उप सचिव, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
४. सर्वमा'मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
७. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
९. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


११. 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
षे; 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
32. 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
आयुक्त, आयकर (TDS) FARTS, मुंबई ४००००२ 

आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 


संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, नवी मुंबई 


सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा मुंबई / पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 
निवड नस्ती कोषा प्र.५. 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


परिशिष्ट-१ 


पार पाडावयाची कामे 


जबाबदार अधिकारी, 
कार्यालय 


e-PPO, e-GPO, ७-070 च्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही. 


| 4 


सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून सेवा निवृत्ती प्रकरण तयार 
करण्याकरीता आवश्‍यक माहिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक 
सेनिवे-२०१४ /प्र.क्र.3६ /सेवा-४ , दिनांक ०२.०७.२०१५ मधील 
परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या नमुना-१ , आणि वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.८३/कोषा प्रशा ५, दि. ३०.१२.२०१५ 
सोबत जोडलेला नमुना-अ ,नमुना-ब व नामनिर्देशन नमुना-४२ अ मध्ये 
प्रापत करून घेणे आवश्‍यक आहे. 


संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी आवश्‍यक ते सर्व नमुने भरणे व 
कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे. 


आहरण व संवितरण अधिकारी, 
कार्यालय प्रमुख, 


संबंधित अधिकारी / कर्मचारी 


टीप : PIAA अधिकारी/कर्मचारी यांचा मोबाईल नंबर अचुक NAA. जेणेकरून SMS पाठविणे 


IPT होईल. 


१.२ 


सेवार्थ आज्ञावली मध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी - कर्मचारी यांचे 
अचूक व परिपूर्ण निवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करणे. 


आहरण व संवितरण अधिकारी, 
कार्यालय प्रमुख 


9.3 


सेवार्थ  आज्ञावळीमार्फत तयार केलेल्या निवृत्तीवेतन 
प्रकरणामधील Online Form ची मुद्रीत प्रत संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी 
/ कर्मचारी यांना दाखवून त्यावर त्यांची स्वाक्षरी घेणे. 


आहरण व संवितरण अधिकारी, 
कार्यालय प्रमुख व संबंधित 
अधिकारी / कर्मचारी 


9.8 


Online Form ची मुद्रीत प्रत, मूळ सेवापुस्तक, आव्यक नमुने व इतर 
आव्यक कागदपत्रे तसेच निवृत्तीवेतन प्रकरण Online महालेखापाल 
कार्यालयास पाठविणे. 


आहरण व संवितरण अधिकारी, 
कार्यालय प्रमुख 


टीप : निठततीवेतन,प्रकरण महालेखापाल कायल्रियास सादर केल्याची पोच घ्यावी: 


१.५ 


आहरण व संवितरण अधिकारी, कार्यालय प्रमुख यांच्याकडून प्राप्त 
निवृत्तीवेतन प्रकरणाची तपासणी करून निवृत्तीवेतन प्रकरण Online मं 
करणे. 


महालेखापाल कार्यालय, मुंबई 


e-PPO, e-GPO, e-CPO महालेखापाल कार्यालयाकडून मंजूर झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही : 


२.१ 


अंतिम मंजूर करण्यात आलेल्या निवृत्तीवेतन प्रकरणी Online Data व e- 


महालेखापाल कार्यालय, मुंबई 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


पार पाडावयाची कामे 


जबाबदार अधिकारी, 
कार्यालय 


PPO, e-GPO, e-CPO ची PDF Copy निवृत्तीवेतनवाहिनी 
आज्ञावलीमार्फत संबंधीत कोषागार कार्यालयास उपलब्ध करुन देणे. 


२.२ 


e-PPO,e-GPO, e-CPO मंजुरीच्या अनुषंगाने महालेखापाल 
कार्यालयाकडून निवृत्तीवेतन प्रदान मंजुरी आदेशाचा संदेश निवृत्तीवेतन 
धारकांच्या मोबाईल नंबरवर SMS द्वारे पाठविणे. 


महालेखापाल कार्यालय, मुंबई 


२.२ 


सेवार्थ आज्ञावलीमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेले e-PPO, e-GPO, 
e-CPO ची PDF Copy योग्य असल्याची तपासणी करणे. 


आहरण व संवितरण अधिकारी 


टीप : सेवानिएत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या YR AMAA माहितीसोबत प्डतळणी BTA. 


२.४ 


नमुना-अ (जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय यांनी आहरण 
व संवितरण अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीची पडताळणी केलेला), नमुना-ब, 
(तात्पुरते सेवा निवृत्तीवेतन, तात्पुरते सेवा उपदान, तात्पुरते कुटुंब 
Rodda दिले असल्यास पडताळणी करुन प्राप्त 
झालेले विवरणपत्र), नमुना-क व नामनिर्देशान नमुना - ४२ अ ही चार 
कागदपत्रे निवृत्ती वेतन प्रकरण महालेखापाल कार्यालयाकडून मंजूर 
झाल्यानंतर सेवार्थ प्रणालीमध्ये Online Upload करावीत व प्रचलित 
(Physically) पध्दतीने निवृत्तीवेतन धारक ज्या कोषागारातून निवृत्तीवेतन 
घेणार आहे. त्या अधिदान व लेखा कार्यालय/कोषागार कार्यालयास 
अग्रेषित करावी. 


आहरण व संवितरण अधिकारी, 
कार्यालय प्रमुख, 


टीप : कायालयीन कामकाजाच्या १4 दिवसांत 


२.५ 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये 
Online अपलोड केलेलेनमुना अ, ब, क व ४२-अ तसेचहार्ड 
कॉपीच्या मूळ प्रती सोबत जुळत असल्याची खात्री करून 6- PPO 
प्रदानाकरीता निवृत्तीवेतन शाखेतील संबंधित लेखा परीक्षक यांचेकडे 
हस्तांतरीत करावेत. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
कोषागार कार्यालय 


२.६ 


निवृत्तीवेतन वाहिनी आज्ञावलीमधील प्राप्त ७-220, e-GPO, e-CPO 
209च्या अनुषंगाने निवृत्तीवेतनधारकांची प्रथम प्रदानाचे 
देयक महालेखापाल कार्यालयाने मंजूर केलेल्या दरानुसार थकबाकीच्या 
रकमेसह Online तयार करून निवृत्तिवेतन धारकास रक्‍कम प्रदान 
करणे. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
कोषागार कार्यालय 


टीप : महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत आदेशा प्राप्त झाल्यास निठततीवेतनाचे प्रथम प्रदान थकबाकीसह 
HIRRAPY यांचे प्रदान TAS महिन्याच्या १ तारखे पर्यंत व 20 तारखेनंतर प्राप्त ASCH Bese 
बाबतीत Mahara प्रथम FETT, SERRA यांचे प्रदान पुढील गाहिन्याच्या Io तारखेपयंत 


FITHATT धारकांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत कार्यवाही PRA. 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


जबाबदार अधिकारी, 


पार पाडावयाची कामे 
कार्यालय 


२.७ 


महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या e-GPO संदर्भात शालेय | जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
शिक्षण विभाग व इतर सर्व विभागांची उपदान प्रदानाची देयके कोषागार कार्यालय 
निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमार्फत अधिदान व लेखा कार्यालय /कोषागार 
यांनी तयार करून रक्‍कम प्रदान करणे. 


टीप : महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत आदेशा प्राप्त झाल्यास, उपदानाचे प्रदान पुढील महिन्याच्या १ तारखेपर्यंत 
व २० तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या आदेशाच्या बाबतीत उपदानाचे प्रदान पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
निवृत्तीवेतन धारकांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


२.८ 


(3 च्या अनुषंगाने ] थम र देयके संबंधित . 
e-PPO, e-GPO, e-CPO च्या अनुषंगाने प्रथम प्रदानाची देयके पारीत | संबंधित कोषागार कार्यालय 
केल्यानंतर निवृत्तीवेतन धारकास SMS द्वारे माहिती देणे. 


महालेखापाल कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या ७-270, 6-9२0, ७-0७?0मध्ये दुरूस्ती 
असल्यास करावयाची कार्यवाही. 


३.१ 


e-PPO, e-GPO, e-CPO द्वारे प्रथम प्रदान करण्यापूर्वी | जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावली मधील माहिती किंवा pdf Copy मध्ये कोषागार कार्यालय 
दुरुस्ती असल्यास अशी प्रकरणे सविस्तर कारणांसह (Reasons) 
महालेखापाल कार्यालयास Online पध्दतीने परत (Return) करणे. 


३.२ 


अधिदान व लेखा कार्यालय/कोषागार कार्यालयाकडून महालेखापाल महालेखापाल कार्यालय, मुंबई 
कार्यालयास Online परत (Return) करण्यात आलेल्या e-PPO, e-GPO, 
e-CPO प्रकरणाबाबत योग्य दुरुस्ती करणे. सुधारित Online Data व 
e-PPO, e-GPO, e-CPO pdf copy निवृत्तीवेतनवाहिनी Tare 
संबंधीत कोषागार कार्यालयास उपलब्ध करून देणे. 


३.३ 


सुधारित Online Data व e-PPO,e-GPO, e-CPO pdf copy जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमार्फत संबंधीत कोषागार कार्यालयास प्राप्त | कोषागार कार्यालय 
झाल्यानंतर प्रथम प्रदान रक्‍कम प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही 
करणे. 


टीप : महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत Bae प्राप्त झाल्यास /निहततीवेतनाचे FIT प्रदान थकबाकीसह 
HIRRNPLY यांचे प्रदान FAS महिन्याच्या १ तारखे पर्यंत व 20 तारखेनंतर प्राप्त ASCH Bese 
बाबतीत Fathers प्रथम शप्रदाना HARA यांचे प्रदान पुढील गाहिन्याच्या Io तारखेपयंत 
FITHATT धारकांच्या खात्यात जगा करण्यागवत कार्यवाही PTA 


प्रथम प्रदान रक्‍कम प्रदान करून झाल्यानंतर निवृत्तीवेतनधारकाने मागणी केल्यास e-PPO हस्तांतरीत 
(Transfer) करण्याबाबत करावयाची कार्यवाही. 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


पार पाडावयाची कामे 


जबाबदार अधिकारी, 
कार्यालय 


४.१ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि. १८.०८.२००८ व दि. ०५.०७.२०१२ 
नुसार निवृत्तीवेतन सुरु झाल्यानंतर निवृत्तीवेतन धारकांनी कोषागार 
कार्यालय हस्तांतरीत (Transfer) करुन देण्यासंदर्भात आवश्‍यक 
कागदपत्रांसह अर्ज कोषागारात सादर करणे. 


निवृत्तीवेतन धारक/ 
कुटुंब निवृत्तीवेतन धारक 


४.२ 


निवृत्तीवेतन धारकांनी सादर केलेल्या अर्जाची तपासणी करून Online 
निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशा (e-PPO) ची मुद्रीत Wa (Printout), अंतिम 
निवृत्तीवेतन प्रदान तपशील नोंदवून इतर आवश्‍यक कागदपत्रांसह तसेच 
Online Data सहित निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमार्फत संबंधित 
कोषागार कार्यालयास हस्तांतरित (Transfer) करणे व महालेखापाल 
कार्यालयास पत्रामार्फत सूचित करणे. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
कोषागार कार्यालय 


४.२ 


निवृत्तीवेतनधारक तथा कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकास त्यांचे निवृत्तीवेतन 
महालेखापाल (ले. व अ.-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर 
(other State circle i.e. Nagpur and other State) हस्तांतरित 
करावयाचे असल्यास अशा प्रकरणी Online निवृत्तीवेतन आदेश (e-PPO) 
अंतिम निवृत्तीवेतन प्रदान तपशील नोंदवून इतर आवश्‍यक कागदपत्रांसह 
महालेखापाल (ले. व अ.)-१, महाराष्ट्र, मुंबई कार्यालयास पुढील 
कार्यवाहीसाठी हस्तांतरित (Transfer) करणे. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
कोषागार कार्यालय 


४.४. 


निवृत्तीवतनधारक तथा कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकास त्यांचे निवृत्तीवेतन 
महालेखापाल (ले. व अ.-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर 
(other State circle i.e. Nagpur and other State) हस्तांतरित 
करावयाचे असल्यास अशा प्रकरणी कोषागार कार्यालयाकडून प्राप्त 
झालेल्या हस्तांतरण कागदपत्रांची तपासणी करुन सदर प्रकरणी प्रचलित 
पध्दतीने मंजूर करुन संबंधित महालेखापाल कार्यालयास पाठविण्यात 
यावीत. 

संबंधित महालेखापाल कार्यालयाने प्रचलित कार्यपध्दतीने पुढील 
कार्यवाही करावी. 


महालेखापाल कार्यालय, मुंबई 


संबंधित महालेखापाल 
कार्यालय. 


४.५ 


निवृत्तीवेतन/ कुटूंब निवृत्तीवेतनधारक दोन्ही मृत झाल्यानंतर अशा 
प्रकरणी हयातकालीन थकबाकी वारसदारास प्रदान करुन झाल्यानंतर 
ऑनलाईन निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश (e -PPO) “निवृत्तीवेतन वाहिनी 
आज्ञावली” मार्फत महालेखपाल कार्यालयास पाठविणे. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
कोषागार कार्यालय 


निवृत्तीवेतनवाहिनी /सेवार्थ आज्ञावली e-Library बाबत कार्यवाही . 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा-प्रशा५ 


पार पाडावयाची कामे 


जबाबदार अधिकारी, 
कार्यालय 


५.१ 


निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावळी मधिल e-Library या ca मध्ये निवृत्ती 
वेतन मंजूर केलेल्या e-PPO , e-GPO , e-CPO च्या प्रती PDF 
स्वरूपात उपलब्ध करून देणे. 


संबंधित महालेखापाल 
कार्यालय 


YQ 


निवृत्तीवतनवाहिनी आज्ञावळी मधिळ सहायक अधिदान व लेखा 
अधिकारी/अप्पर कोषागार अधिकारी यांच्या लॉग इन मधील e-Library 
या टॅब मध्ये उपलब्ध असलेल्या 6-270, 6-970, e-CPO ची 
PDF Copy मुद्रीत करून व प्रथम प्रदान नोंदी घेऊन आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी दिलेले नमुने (Forms) जोडून मुद्रीत केलेले 
e-PPO, e-GPO, e-CPO (Physical) जतन करून ठेवणे . 


अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई/ जिल्हा कोषागार 
अधिकारी. 


4.3 


सेवार्थ आज्ञावली मधिळ आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या लॉग इन 
मधील e-Library या टॅब मध्ये उपलब्ध असलेल्या e-PPO, e-GPO, 
e-CPO च्या PDF Copy ची मागणी निवृत्तीवेतन धारक / कुटूंब निवृत्ती 
वेतनधारक यांनी केल्यास त्यांना मुद्रीत प्रत (२॥॥०५)उपलब्ध करुन 
देणे. 


आहरण व संवितरण अधिकारी 


टीप : निठततीवेतनधारकाचा AG INT झाल्यानंतर कायालरियीन कायकाजाच्या ५ दिक्सांत 


५.४ 


निवृत्तीवीतनवाहिनी या आज्ञावळीमधील निवृत्तीवेतनधारक यांच्या 
वैयक्तिक लॉग इन मध्ये e-Library या टॅब मध्ये उपलब्ध असलेल्या 
e-PPO, e-GPO, e-CPO@ PDF Copy तपासून घेणे. 


निवृत्तीवेतनधारक 


टीप : निढत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावळीमध्ये Mahara वैयक्तिक लॉग इन तयार करण्याच्या 
अनुषंगाने काही तांत्रिक अडचण ठद्भवल्यास अधिदान व लेखा PUG, गुंबई”संबंधित जिल्हा कोणगार 


कायत्ग्रियातील निठत्तीवेवन BG संपर्क साधावा 


RRKKKKEKE 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


